भा.पो.से./ रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३१८/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर २०२३. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२६- 
आअ/४७/पो.उप.आ.-३-पदे-वर्ग-पिं.चिं./२२४/२०१८, दिनांक ०१.०९.२०२३. 


शासन आदेश. 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये 
नमूद पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. भा.पो.से./रा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
अधिका-याचे नाव 
(श्री./श्रीम,) 

(१) (२) (3) (४) 

al . | आचल दलाल, भा.पो.से. । अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, 
सांगली सातारा 

२. ।बापुबांगर, रा.पो.से. अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, 
सातारा पिंपरी चिंचवड 

CAR पोलीस आएुक्त” श्रेणीतील 
फद तात्पुरते अवनत करुन 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा 
व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
यामधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३१८/पोल-१. 


४. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००३१९१०५९९२२९ असा आहे. हा शासन 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb2671d1da08208cf 
0667700602, 


pseudonym=4BD2A00BD54D7705C239CA2A5785A87EDE45 14EC, 
H AT serialNumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908C5DB 
DB3A63175760874EBA717AE1, cn=VENKATESH BHAT 
Date: 2023.10.03 19:13:55 +05'30' 
व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 

पोलीस अधीक्षक, सातारा/ सांगली. 

संबंधित भा.पो.से./रा.पो.से. अधिकारी (NAT महासंचालक, महाराष्ट्र राज्या यांच्यागर्फता. 
अवर सचिव, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा/ पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


